मौजे मह्सला खुर्द, ता. जिल्हा बुलढाणा येथील 
प्रस्तावित पुरसंरक्षक भिंत बांधकामाचे अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. . (शुध्दिपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक:- पुसंमि-२०२४/ (प्र.क्र. 43/2028/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय,मुंबई -४०००३२ 
दि. २४/०६/२०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक :- पुसंभि-२०२४/ (प्र.क्र. ५३/२०२४/ सिं.व्य.(महसूल) दि. १५/०३/२०२४ 


शासन शुध्दिपत्रक- 

उपरोक्त नमूद वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये 

“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च “ ४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(०१)(०१) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर महामंडळास भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७११ 
०२६३), या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा.” असे नमुद झाले आहे. 

या ऐवजी 

सदर शासन निर्णयामध्ये “प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च “४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली 
खर्च, (०१) पुर नियंत्रण १९०- सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) (०५) विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर महामंडळास भागभांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७११ २८८३) ५४ 
गुंतवणुका, या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात यावा” असे वाचावे 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२४१७१८३२१५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


SONAL ANAND 
GAIKWAD 


(सो.आ.गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


Ee) 


मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


A 


CC AN 


mM 


S ८2 
टु निय Se eS टी SS मा 


“2? (३ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पुसंभि-२०२४/ (प्र.क्र. ५३/२०२४/ सिं.व्य.'महसूल) 


१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) महालेखापाल-१ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१२) महालेखापाल-२ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 
१३) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
१४) मुख्यअभियंता, (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
१५) आंतरवित्त GEIR व उपसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 
१६) अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे मंडळ, बुलढाणा 
१७) सिं.व्य.(महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


